उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावरुन 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ फेब्रुवारी, २०२२ 


पहा : शासन निर्णय,पाटबंधारे आणि वीज विभाग क्र.जीएबी-१०७०-ई (१), दिनांक १९.१२.१९७० 


शासन आदेठा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्याना 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
(सुधारित वेतन मेॅंट्रीक्स एस-२३ : रु.६७७००-२०८७०० ) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये 
१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००/- या वेतनसंरचनेत ) सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीउपरांत कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. | ज्येष्ठता क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत | वाटप करण्यात पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. व दिनांक ठिकाण आलेला महसुली ठिकाण 
विभाग 
i 98d श्री. अरुण निंबा जाधव कौकण-२ सहायक मुख्य अभियंता 
२०.५.२०२१ । (इ.मा.व.) (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प), 
उप विभागीय अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम उप कोकण 
विभाग क्र.१, शहापुर, जि. ठाणे 


२. वर नमूद उप विभागीय अभियंता यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या अधीन 
राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे 
i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व Re पिटीशन स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. 24.4.2029 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 

नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यानी तात्काळ नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास 
विनाविलंब सादर करावा. 

६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यानी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
त्वरित शासनास doser| pwd @maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत कालावधीत ते रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. AAT. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा अर्ज 
स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यानी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (9) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 
८. संबंधित अधिकाऱ्यानी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
९. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२८११५०३८४०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gangadhar wens osha 
61573 
. . 3 छी 0, 
Mahajan Gaikwad ७ कका 
Date: 2022.02.28 12:58:04 +05'30' 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण/ पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /नांदेड/ 
अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
३. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
५. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 


८. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

९. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१०. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१६. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

१८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२०. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. कार्यासन सेवा-२/ आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


